अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ 
व त्यांच्या अधिपत्याखाळील कार्यकारी अभियंता, बीड 
पाटबंधारे विभाग, बीड व निम्न तेरणा कालवा विभाग क्रमांक २, 
लातूर कार्यालयाच्या नियत अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक १/०३/२०१७ ते 
दिनांक २८/०२/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदतवाढ २०१७/प्र.क्र.१४९/२०१७/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५/०६/२०१८. 


पहावे : १) शासन निर्णय क्र मुदतवाढ-२०१६/प्र.क्र.५१५४/२०१६/ मोप्र २, दि.०१/०२/२०१७. 
२) अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ यांचे पत्र क्र. आस्थापना-२/ 
२४८९, दिनांक २६/०७/२०१७, जा.क्र. आस्थापना-२/९१, दि. २२/३/२०१८ व 
जा.क्र. आस्थापना-२/१६५१, दि.१०/०५/२०१८ 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १०/२/२०१७. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३/१०/२०१७. 
५)वित्त विभाग, शासन निर्णय शुध्दीपत्रक,क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक., दि. १७/१०/२०१७. 
६) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ८/१/२०१८. 


प्रस्तावना : 

अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या क्षेत्रिय 
आस्थापनेवरील कार्यालयांना wiles तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक २८/०२/२०१७ पर्यंत उपरोक्त संदर्भ १ च्या 
शासन निर्णयान्वये पदे पुढे चाळू ठेवण्यास खालीलप्रमाणे मंजुरी देण्यात आली होती. 


कार्यालयाचे नाव नि. अ. आ. | रु.अ.आ. संदर्भ क्रमांक 
बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ २८ पदे po | = GH. 1 शासन निर्णय 
१कार्यकारी अभियंता, बीड पाटबंधारे विभाग, बीड १६० पदे ५३ सं.क्र.१ शासन निर्णय 
२कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२, लातूर | १६० पदे ३३ पदे | सं.क्र.१ शासन निर्णय 
एकूण:- ३४८ ८६ 


सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात सर्व 
अस्थायी पदांना दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. तथापि, सर्व प्रशासकीय 
विभागांची सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. ही बाब विचारात घेता दिनांक 
३०/०९/२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे प्राधिकार संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले 
आहेत. तसेच दिनांक ३१/१२/२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे प्राधिकार संदर्भ क्र. ४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय 
विभागांना देण्यात आले आहेत. तसेच सं.क्र. ५ च्या शासन निर्णयाने सं.क्र. ४ बाबत निर्गमित करण्यात आले आहे. तसेच 
दिनांक २८/०२/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे प्राधिकार संदर्भ क्र. ६ च्या शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय विभागांना 
देण्यात आले आहेत. 
शासन निर्णय :- 

अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ यांचे संदर्भ क्र. २ येथील पत्रांन्वये प्रस्तावित 
केल्यानुसार खालीलप्रमाणे सोबतच्या परिशिष्ट - अव ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदांना दिनांक ०१/०३/२०१७ ते दिनांक 
२८/०२/२०१८ पर्यंत खालील अटींच्या अधिन राहून शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/प्र.क्र.१४९/२०१७/मोप्र-२ 


कार्यालयाचे नाव नि. अ. आ. रु.अ.आ 
बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ २८ पदे Fo z= 
१ कार्यकारी अभियंता, बीड पाटबंधारे विभाग, बीड (वाढ / घट) १६० पदे ४९ पदे (५३-४) 
२ कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२, लातूर (वाढ / घट) १६० पदे ३३ पदे 
wey | ३४८ पदे ८२ पदे 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

३) यासर्व पदांच्या पुढील मुदतीवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 

४) पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह जे त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर करण्यात यावे. 
५) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावरील कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 


उपरोक्त विभागातील आस्थापनेच्या वेतनाचा खर्च खालील लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा :- 


मागणी क्रमांक आय-५, (नियत अस्थायी आस्थापना) - ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरीळल भांडवली खर्च, ८० 
सर्वसाधारण, Wo, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका ( ०४ ) (अनिवार्य)- वेतनावरील खर्चासाठी भाग 
भांडवली अंशदान, (०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान ( ४७०१ आय 
२०४ व मागणी क्र.आय-५ ( रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना) - ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च, ८० 
सर्वसाधारण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) योजनांतर्गत- (०२) (०५ गोदावरी 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (उर्वरीत महाराष्ट्र) (४७०१ एच ८९९) 

वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १०/२/२०१७, झासन निर्णय, 
क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३/१०/२०१७, शासन निर्णय शुध्दीपत्रक, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/ 
आपुक., दि. १७/१०/२०१७ व झासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.८/१/२०१८ नुसार प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०६०५१६४९१९६२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
Abha y Keshaorao वता Menorahs ou Nene 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
. 2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b0041f388e5f397467¢37b 
Ye d ५ | ka r b907e6cc635bd0fd, cn=Abhay Keshaorao Yedsikar 
Date: 2018.06.05 16:49:08 +05'30' 


(अभय येडसीकर) 
सहपत्र :परिशिष्टअव ब कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह - 
१. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
४. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि(जलसंपदा), औरंगाबाद. 
५. अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ. 
६. कार्यकारी अभियंता, बीड पाटबंधारे विभाग, बीडः 
७. कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२, लातूर. 
८. वित्त विभाग (व्यय-१२),मंत्रालय, मुंबई. 
९. मोप्र-२ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/प्र.क्र.१४९/२०१७/मोप्र-२ 


परिशिष्ट- अ 


शासन निर्णय, क्र. मुदतवाढ-२०१७/(१४९/२०१६)/मो.प्र.२ 
दिनांक- ०५/०६/२०१८ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापना एकूण ३४८ पदे 
कालावधी दिनांक ०१/०३/२०१७ ते दिनांक २८/०२/२०१८ 


अ.क्र यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची 
संख्या 
वं . २. ३. a . 
१) अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प | १ | अधीक्षक अभियंता १ 
मंडळ, परळी वैजनाथ 
सहायक अधीक्षक अभियंता १ 
शाखा अभियंता ३ 
४ | अधीक्षक १ 
५ | प्रथम लिपिक १ 
& घुलेखक उच्चश्रेणी १ 
७ | वरिष्ठ लिपिक ४ 
कनिष्ठ लिपिक ४ 
प्रमुख आरेख १ 
qo | संगणक १ 
११ टंकलेखक 11 | ३ 
१२ | आरेखक १ 
१३ | वाहनचालक १ 
१४ नाइक | १ 
१५ | शिपाई ३ 
१६ ।चौकीदारा  771_7क्‍__| १ 
अ) VPA) २८ 
२) कार्यकारी अभियंता, बीड पाटबंधारे विभाग, 
बीड 
१ | कार्यकारी अभियंता १ 
२ | उपकार्यकारी अभियंता १ 
३ | क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
४ | भांडारपाल १ 
५ | सहाय्यक भांडारपाल १ 
६ | विभागीय लेखापाल १ 
प्रथम लिपिक १ 
आरेखक / आरेखक श्रेणी-१ १ 
९ | वरिष्ठ लिपिक षु 
१० | कनिष्ठ लिपिक ४ 
११ | सहाय्यक आरेखक /आरेखक श्रेणी-२ १ 
१२ टंकलेखक 11 | ३ 
१३ | संगणक १ 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/प्र.क्र.१४९/२०१७/मोप्र-२ 


१४ लघुलेखक 1171 | 0 
१५ | वाहनचालक १ 
१६ | नाईक १ 
qo | शिपाई 4 
१८ | चौकीदार १ 
एकूण | ३४ 
२.१) | उप विभागीय अभियंता, कुंडलिका कालवा | १ बा ee eee आता 
जा उप वि अभियंता १ 
उप विभाग, बीड 
२ | क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
३ | स्था. अभियंता सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक १ 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ १ 
७ | टंकलेखक १ 
वाहन चालक १ 
शिपाई २ 
१० Pareles q 
एकूण| १८ 
२.२) | उप विभागीय अभियंता, लघु पाटबंधारे उप | १ उष विमा ता 
उप वि अभियंता १ 
विभाग क्र.१, बीड 
२ | क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
३ | स्था. अभियंता सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक १ 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ । अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ १ 
७ | टंकलेखक १ 
वाहन चालक १ 
शिपाई २ 
१० Pde q 
Vem) १८ 
२.३) | उप विभागीय अभियंता, लघु पाटबंधारे 9 ee eae ह 
(स्था.यो.) उप विभाग, बीड 
२ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
३ | स्था. अभियंता सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक १ 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ । अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ १ 
७ टंकलेखक 111 | १ 
वाहन चालक १ 
शिपाई २ 
qo | चौकीदार q 
UH) १८ 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/प्र.क्र.१४९/२०१७/मोप्र-२ 


२.४ | उप विभागीय अभियंता, लघुपाटबंधारे उप | १ ग वत 
उप वि अभियंता १ 
विभाग, पाटोदा 
२ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
३ | स्था. अभियंता सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक १ 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ । अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ १ 
७ |टंकलेखक 11 | 4 
वाहन चालक १ 
‘frm | Re 
१० | चौकीदार १ 
एकूण| १८ 
२.५ | उप विभागीय अभियंता, लघु पाटबंधारे उप | १ | उप विभागीय अभियंता 
विभाग, केज (“| 
(ds लघु पाटबंधारे विभाग, बीड कडून | २ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
स्थलांतर) ४ 
३ | स्था. अभियंता सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक १ 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ १ 
७ | टंकलेखक १ 
वाहन चालक १ 
शिपाई २ 
qo [चौकीदार  /71/7क्‍7ॅक्‍ईक्‍ [0 
एकूण| १८ 
२.६ | उप विभागीय अभियंता, लघु पाटबंधारे उप | १ | उप विभागीय अभियंता 
विभाग, अंबाजोगाई र 
( बीड लघु पाटबंधारे विभाग, बीड कडून | २ । क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
स्थलांतर ) ४ 
३ | स्था. अभियंता सहाय्यक ४ 
8 | वरिष्ठ लिपीक १ 
५ । कनिष्ठ लिपीक २ 
& खक/आरेखक श्रेणी-३ १ 
७ | टंकलेखक १ 
वाहन चालक १ 
शिपाई २ 
qo | चौकोदार q 
एकूण| १८ 
२.७ | उप विभागीय अभियंता, लघु पाटबंधारे उप | १ | उप विभागीय अभियंता ग 
विभाग, परळी (वै.) 
( बीड लघु पाटबंधारे विभाग, बीड कडून | २ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
स्थलांतर ) 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/प्र.क्र.१४९/२०१७/मोप्र-२ 


३ | स्था. अभियंता सहाय्यक ४ 
वरिष्ठ लिपीक १ 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ १ 
टंकलेखक १ 
वाहन चालक १ 
शिपाई २ 
१० Pareles q 
एकूण १८ 
विभाग व उप विभाग मिळून एकूण (अ) १६० 
निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२, लातूर 
३) कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा | १ । कार्यकारी अभियंता 
विभाग क्र.२, लातूर १ 
२ | उपकार्यकारी अभियंता १ 
३ | क.अ./ शाखा अभि./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
विभागीय लेखापाल १ 
५ | आरेखक/ आरेखक श्रेणी-१ १ 
६ | सहाय्यक आरेख १ 
प्रथम लिपीक १ 
वरिष्ठ लिपीक षु 
९ | कनिष्ठ लिपीक ४ 
१० टंकलेखक 111 | ३ 
११ | भांडारपाल १ 
१२ । सहाय्यक भांडारपाल १ 
१३ | संगणक १ 
१४ | लघुलेखक(निम्न श्रेणी) १ 
१५ | वाहन चालक १ 
१६ | नाईक १ 
qo | शिपाई 4 
१८ ।चौकीदारा  /117उश्‍7क्‍3| १ 
एकूण | ३४ 
3.9 | निम्न तेरणा प्रकल्प उप विभाग क्र.४, निलंगा, | १ ae Pos 
मुक्‍्काम-लातूर उप विभागीय अभियंता १ 
मुक्‍्काम-लातूर 
क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
स्था. अभियंता सहाय्यक ४ 
वरिष्ठ लिपीक १ 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक १ 
cesses q 
८ | वाहनचालक १ 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/प्र.क्र.१४९/२०१७/मोप्र-२ 


एकूण 


१८ 


३.२) 


निम्न तेरणा कालवा उप विभाग क्र.४, 
निलंगा 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./जा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


स्था. अभियंता सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


१० 


चौकीदार 


-०| A] OO} OO} OO} A] OO] K] 9७८ 


एकूण 


ae) 
“ 


३.३) 


निम्न तेरणा कालवा उप विभाग क्र.५, 
निलंगा 


उप विभागीय अभियंता 


-O 


क.अ./ज्ा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


स्था. अभियंता सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


Go 


चौकीदार 


-०| A] of] Of] Of] A] ©] 9८ 9७८ 


एकूण 


ae) 
w~ 


3.2) 


निम्न तेरणा कालवा उप विभाग क्र.६, 
निलंगा, मु. लातूर 


उप विभागीय अभियंता 


-O 


क.अ./ज्ा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


स्था. अभियंता सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


१० 


चौकीदार 


-० | A] -0 | Of] Of] A] oO] 9८ _ 9८ 


एकूण 


ae) 
ios 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/प्र.क्र.१४९/२०१७/मोप्र-२ 


३.५) | माजलगांव संकल्पचित्र उप विभाग, निलंगा| १ । उप विभागीय अभियंता शिक 

२ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 

३ | स्था. अभियंता सहाय्यक ४ 

४ | वरिष्ठ लिपीक हिज 

५ | कनिष्ठ लिपीक २ 

६ | अनुरेखक ४ a. | 

टंकलेखक [eae | 

वाहन चालक शिया 

९ | Pras २ 

qo | चौकीदार |“. | 

एकूण | १८ 

३.६) | निम्न तेरणा कालवा उप विभाग क्र. ८, | १ द व योती ता Ey 
लातूर 

२ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 

३ | स्था. अभियंता सहाय्यक ४ 

४ | वरिष्ठ लिपीक किड 

५ | कनिष्ठ लिपीक २ 

अनुरेखक ipa || 

७ | टंकलेखक [ae 

८ | वाहन चालक if ae 

९ | Pras २ 

qo | चौकीदार | “१: | 

एकूण | १८ 

३.७) | साकोळ मध्यम प्रकल्प उप-विभाग, dart | १ | उप विभागीय अभियंता किज 

२ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 

३ | स्था. अभियंता सहाय्यक ४ 

४ | वरिष्ठ लिपीक | 9 | 

५ | कनिष्ठ लिपीक २ 

६ | अनुरेखक [ae 

टंकलेखक |) ae | 

वाहन चालक [eet 

९ | शिपाई २ 

qo | चौकीदार |... || 

एकूण | १८ 

विभाग व उप विभाग मिळून एकूण (ब) १६० 

एकूण नियत अस्थायी पदे (अ--ब) ३४८ 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/प्र.क्र.१४९/२०१७/मोप्र-२ 


परिशिष्ट- ब 


शासन निर्णय, क्र. मुदतवाढ-२०१७/(१४९/२०१७)/मो.प्र. २ 
दिनांक ०५/०६/२०१८ चे सहपत्र 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना एकूण पदे - ८२ 


कालावधी दिनांक ०१/०३/२०१७ ते दिनांक २८/०२/२०१८ 


अ.क्र. मंडळ / विभाग कर्मचा-याचे संपूर्ण नाव पदनाम पद | सेवानिवृत्ती 
संख्या दिनांक 
१. | २. ३. ee = 3] व ५. ६. 
अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ 
चि रणजितसिंग गुलाबसिग कोकणे | हजेरी लिपिक | 2 ३०/०४/२०१७ 
२ रामकिडान सोपान तिडके हजेरी लिपिक ३१/०७/२०१७ 
३ महादेव पापालाल उमाप कारकून ०-£| ३०/०४/२०२५ 
8 नाथराव ज्ञानोबा होळंबे अनुरेखक ।१_ | ३१/०५/२०२३ 
षु एन.बी.नाईकवाडे वाहनचालक ३ ३१/०१/२०२० 
६ आसाराम नामदेवराव जाधव वाहनचालक ३१/०५/२०१८ 
७ नासेर SNH पठाण वाहनचालक ३१/०५/२०२१ 
८ एन.सी.सरवदे ह.यं.चालक at = 3 ३१/१२/२०१७ 
९ पी.च्ही.कुलकर्णी Pret f9 | ३१/०५/२०१७ 
| do | ० सुग्रीव माणिक मुसळे स्वच्छक ९ ३०/०६/२०१९ 
Le q शंकर सोनबा वडीपल्ली स्वच्छक ३१/०७/२०१८ 
१२ शेख कलंदर शोख अहमद स्वच्छक ३१/१२/२०१७ 
१३ वसंत निवृत्ती फड स्वच्छक ३१/०३/२०१७ 
१४ VAR दामोदर दारकोंडे स्वच्छक ३१/०५/२०२० 
१५ दडारथ लक्ष्मण मुंडे स्वच्छक ३१/१२/२०२३ 
१६ विठ्ठल गोविंद कुदांडे स्वच्छक ३०/०६/२०२५ 
१७ एकनाथ माधव मांडवे स्वच्छक ३०/०४/२०१७ 
१८ विठ्ठल माधवराव दहिफळे स्वच्छक ३१/०८/२०२१ 
१९ विठ्ठल विश्वनाथ पाटील मुकादम २ ३१/०५/२०१७ 
२० जे.वाय.सानप मुकादम ३०/०४/२०२१ 
२१ रावसाहेब संभाजीराव सोमवंशी । चौकीदार ७ ३१/१२/२०२० 
२२ दिनकर लक्ष्मण पांडव चौकीदार ३०/०४/२०२४ 
२२ भारत धोंडीराम फड चौकीदार ३१/०१/२०२० 
२४ उध्दव आर.पंडीत चौकीदार ३१/१२/२०२४ 
२५ सलीम अल्लाउद्दीन चौकीदार ३१/०१/२०२१ 
२६ श्रीम. क्रांतीबाई बनसोडे चौकीदार ३०/०४/२०२३ 
२७ जे.एन.दराडे चौकीदार ३१/०५/२०२० 
२८ बाळासाहेब संभाजी जोगदंड मजूर २२ | ३१/१०/२०२५ 
२९ पांडुरंग श्रीरंग दहिफळे मजूर ३१/०३/२०२१ 
३० वसंत रंगनाथ नागरगोजे मजूर ३१/१२/२०१९ 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/प्र.क्र.१४९/२०१७/मोप्र-२ 


३१ अशोक बाबूराव पांडे मजूर ३१/०१/२०२३ 
३२ महादू संभाजी पारधे मजूर ३०/०४/२०२० 
३३ शिवाजी दिगंबर पवार मजूर २८/०२/२०२० 
३४ आयुबखा इज्जतखा पठाण मजूर २८/०२/२०२४ 
३५ सुग्रीव लिबाजी भिक्कड मजूर ३१/०७/२०२१ 
36 शिवाजी महादेव घुले मजूर ३०/०४/२०२३ 
३७ विलास मल्लिकार्जुन मेसे मजूर ३०/०६/२०२३ 
३८ लक्ष्मण बाबुराव शिदे मजूर ३१/०५/२०१९ 
३९ काशिनाथ रामराव सुरवसे मजूर २८/०२/२०१८ 
४० ज्ञानोबा शाहूराव कचरे मजूर ३१/०८/२०२७ 
४१ यशवंत सटवाजी उमाप मजूर ३०/०६/२०२३ 
४२ आश्रुबा गणपती हावळे मजूर ३१/०१/२०१८ 
४३ अशोक निवृत्ती वेरागे मजूर ३१/१०/२०२८ 
४४ नानासाहेब मनोहर भांडवळकर । मजूर ३०/०४/२०२१ 
४५ महादेव बाबूराव दराडे मजूर ३०/०६/२०१९ 
४६ एच.के. इंगोले मजूर ३१/१२/२०२३ 
४७ एस.आर. खोड मजूर ३०/०६/२०१८ 
Bd श्रीमंत बापूराव de] मजूर ३१/०५/२०२१ 
४९ सुभाष नारायण सपकाळ मजूर ३०/११/२०१८ 
एकूण-अ | ४९ 
कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२, लातूर 

(|| चंद्रहर्ष रंगराव डोंगरे मिस्त्री esol ३१/०५/२०१७ 
२ नाथा मारोती खंदारे हलेक यंत्र चालक |१ | २८/०२/२०१८ 
३ प्रदिप विरभद्रजी आर्य कारकून ।१_ | ३०/०६/२०१९ 
४ राजाराम बाबुराव हुडगे बिनतारी यंत्र चालक |१ | ३०/०४/२०२० 
4 बबन एकनाथ भोकरे पंप ऑपरेटर ।१___ | ३०/०४/२०२० 
६ गोपाळ माणिकराव गोरे चौकीदार ।१_ | ३०/०६/२०२१ 

वामन अंबाजी बावणे स्वच्छक ६ ३१/०८/२०२३ 

बनकर रामराव बाजुळगे स्वच्छक २८/०२/२०१९ 
९ लहु बाबुराव सुदावळे स्वच्छक ३०/०४/२०२६ 
| १० | जगन गोपीनाथ मिसाळ स्वच्छक ३०/०६/२०१७ 
| ११ | १ श्रीमती इंदुमती दत्तात्रय एखंडे । स्वच्छक ३०/०६/२०२१ 
१२ रघुनाथ अण्णासाहेब BTS स्वच्छक ३१/०१/२०१८ 
१३ दगडू तातेराव वजीर मदतनीस ३ ३१/१२/२०१८ 
१४ दादाराव गुणवंत पांचाळ मदतनीस ३१/१२/२०१९ 
१५ हिरास नामदेव रुपनर मदतनीस ३०/०४/२०२१ 
१६ वशिष्ट विनायक साठे प्रयोगशाळा परीचर |१ | ३१/०३/२०२० 
१७ बालाजी विठ्ठल गोरे मजूर १२ । ३१/०३/२०२४ 
q¢ सुभाष विश्वनाथ कोल्हापुरे मजूर ३१/०५/२०१९ 
१९ भागवत मनोहर साठे मजूर ३१/१२/२०२५ 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/प्र.क्र.१४९/२०१७/मोप्र-२ 


२० नामदेव सुव्बराव नाईकवाडे मजूर ३०/०६/२०२० 
२१ दिलीप शांकरराव पानकुरे मजूर ३०/०६/२०२३ 
२२ बाबू रसुलसाब नाईकवाडे मजूर ३१/१२/२०१८ 
२३ बालाजी सोपान जाधव मजूर ३१/०७/२०१८ 
२४ जनक माधवराव सामनगावे मजूर ३०/०६/२०२४ 
२५ प्रताप गुणवंत सुरवसे मजूर ३१/१२/२०२२ 
२६ बालाजी विठ्ठल सुरवसे मजूर ३१/०१/२०२२ 
२७ श्रीरंग विठ्ठल बावणे मजूर ३१/०१/२०२० 
२ खाजामिया इस्माईलसाब होख । मजूर २९/०२/२०२४ 
२९ प्रमोदकुमार प्रभुदेव जोशी पंप अटेंन्डट ।१___ | ३०/०६/२०२३ 
३० रावसाहेब प्रेमनाथ जाधव मुकादम ४ ३१/०७/२०१७ 
३१ अशोक भाऊचार्य शिवणे मुकादम ३०/०४/२०२२ 
३२ ज्ञानोबा पंढरीनाथ भंडे मुकादम ३०/०६/२०१७ 
३३ मारुती tarda नेलवाडे मुकादम ३१/०८/२०१७ 

एकूणब | ३३ 

एकूण (अ-ब) पदे । ८२ 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


